उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण 
येथील नवीन इमारतीच्या विद्युतीकरण 
कामाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, 2023 


वाचा :- 


परिवहन SYA, AERTS राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र- काईबां(०५)/०११४)/न.क्र.०३/२०२२/ 
का-१०(१) जा.क्र.३५३८, दि.१३ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,कल्याण या कार्यालयाचे नवीन इमारतीच्या विद्युतकरणासाठी 


एकूण रु. २,७५,८२,५६५/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी पंच्याहत्तर लक्ष पाच हजार पाचशे पासष्ठ फक्त) इतक्या 
रकमेचे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 
उपर्निर्दिष्ट येथील परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, 


कल्याण या कार्यालयाचे नवीन इमारतीच्या विद्युतकरणासाठी एकूण रु.२,७५,८२,५६५/- (अक्षरी रुपये दोन 
कोटी पंच्याहत्तर लक्ष पाच हजार पाचशे पासष्ठ फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील 
तपशिलाप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरील अंदाजपत्रकाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


२. उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण या कार्यालयाच्या नवीन इमारतीकरिता अंतर्गत 
विद्युतीकरण, लॅन वायरींग, वॉटर पंप, पथदिवे, रोहित्र उपकेंद्र व फायर अलार्म व उदवाहन, AC, वॉटर 


कुलर, फायर फायटींग व सी.सी.टि.व्ही. यंत्रणा कार्यान्वित करणे. 


Sr. No. Work Description Amount 

1 Subwork 1 - Providing Lifts in New Deputy Regional Transport Office 7903527.00 
Building at Kalyan, Dist. Thane. 

2 2. Subwork 2- Providing Deisel Generating Set to in New Deputy Re- 1337080.00 
gional Transport Office Building at Kalyan, Dist. Thane 

3 Subwork 3: Providing Fire Fighting System in New Deputy Regional 5204142.00 
Transport Office Building at Kalyan, Dist. Thane. 

4 Subwork 4- Providing CCTV Surveillance system in New Deputy Re- 1840689.00 
gional Transport Office Building at Kalyan, Dist. Thane. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४, दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, 2023 


5 Subwork 5:- Providing Air Conditioning units, Water Cooler & Purifiers 1632804.00 
in New Deputy Regional Transport Office Building at Kalyan, Dist. 
Thane. 

Le | Subwork 6- Providing Rooftop ON grid solar systems in New Deputy 4557772.00 
Regional Transport Office Building at Kalyan, Dist. Thane. 
Grand Total 22476014.00 
Contigency 4% 899040.56 
GST 18% 4207509.82 
Grand Total 27582564.38 
Say Rs. 27582565.00 


३. 


४. 


(एकूण रु.दोन कोटी पंच्याहत्तर लाख ब्याऐंशी हजार, पाचशे पासष्ठ रुपये फक्त) 


सदर प्रशासकीय मान्यता खालील अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही - २०१३ 
/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च गृह (परिवहन) विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या 
नियतव्ययामधून करण्यात येईल. 

नियोजित जागा ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर कामाच्या निविदा सूचना 
प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 

सदर कामाची ई-निविदा करताना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 
राबविण्यात यावी 


यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशीर्ष-४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील 


भांडवली खर्च (०१) कार्यालयीन इमारती (०८) परिवहन (योजनातंर्गत) (०८)(०१) मोठी बांधकामे (४०५९ 
०८२३) मोठी बांधकामे” या HERNIAS) उपलब्ध असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


षु » 


सदर झासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उप विभाग पाच, महाराष्ट्र 


सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदाखाळील प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय 


अधिकारमधील परिच्छेद क्र.१३४(१),१३४(२) आणि १३४(३) मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व 
अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.२०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१,परिच्छेद 
क्र. १३४(२) अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९१७/प्र.क्र.२२४/परि-४, दिनांक : ०२ नोव्हेंबर, 2023 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११०२१६३११७८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARIKA MENDHE GANVIR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=355d31dOcf7bf8d02352945a1 1a765b0f536feladfd 
2, 


Offf4aad6f9dd87f3d76b, postalCod: 
st=Mahi 


htra, 
G A N V | R serialN be -D50DB68513E91376BA0547B675FDF1B1F3E1 
AB721046013C8F2C377536F96AC5, ‘SARIKA MENDHE 
NVIR 
Date: 2023.11.02 16:31:36 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
क 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर 
४. प्रधान सचिव,गृह (परिवहन) विभाग,मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
५. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. परिवहन उप आयुक्‍त (निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. जिल्हा कोषाधिकारी, जिल्हा ठाणे 

१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.निवडनस्ती (परि-४) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


